असा. क्र. ९३ रजिस्टर्ड नं. टीईसीएच/४७-३०३/एमबीआय/२००३-०५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकूत प्रकाशन 


मंगळवार, ऑगस्ट ३१, २००४/भादर ९, शके १९२६ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग चार-अ 


महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमान्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि 
एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 


गृह विभाग (विशेष) 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० ऑगस्ट २००४ 


अधिसूचना 
लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ 
क्रेमांक जीईएल. ०८०४/सीआर. २०८/विशा-१अ.--लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ (१९५१ चा 
४३) याच्या कलम २८-अ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन खालील 
पोलीस अधिकाऱ्यांना दिनांक १३ ऑक्टोबर २००४ रोजी होणाऱ्या विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका 
घेण्यासंबंधीची अधिसूचना काढण्यात आल्याच्या दिनांकापासून सदर निवडणुकांचा निकाल घोषित 
होण्याच्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीकरिता उक्त सार्वत्रिक निवडणुका पार पाडण्याकरिता याद्वारे 
पदनिर्देशित करीत आहे, ब तद्नुसार असे अधिकारी त्या कालावधीमध्ये निवडणूक आयोगाचे नियंत्रण 
अधीक्षण आणि अनुशासन यांच्या अधीन असतील :-- 


१. महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, 

२. राज्यातील सर्व अपर पोलीस महासंचालक, 

३. राज्यातील सर्व विशेष पोलीस महानिरीक्षक, 

४. राज्यातील सर्व पोलीस उप महानिरीक्षक, 

५. राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्‍त, सह पोलीस आयुक्‍त, अपर पोलीस आयुक्त, 


, भाग चार-अ-११५ (४६१) 
[ किंमत : ७-०० रुपये ] 


४६२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., ऑगस्ट 39, २००४/भाद्र ९, शके १९२६ [भाग चार-अ 


६. राज्यातील सर्व पोलीस अधीक्षक, पोलीस उपायुक्‍त समादेशक, 
७. राज्यातील सर्व. अपर पोलीस अधीक्षक, 


८. राज्यातील सर्व सहायक पोलीस अधीक्षक, पोलीस उप अधीक्षक, उप विभागीय पोलीस 
अधिकारी, सहायक पोलीस आयुक्त, 


९. राज्यातील सर्व पोलीस निरीक्षक, सहायक पोलीस निरीक्षक, पोलीस उप निरीक्षक, सहायक 
पोलीस उप निरीक्षक, 


१०. राज्यातील सर्व पोलीस हवालदार, पोलीस नाईक आणि पोलीस शिपाई, 


११. कोणत्याही नावाने संबोधल्या जाणाऱ्या त्यावेळी राज्याकडे नेमून दिलेल्या कोणत्याही 
पोलीस. दलाचा सदस्य असलेला कोणताही अन्य पोलीस अधिकारी, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ए. के. डी. जाधव, 
शासनाचे अपर मुख्य सचिव. 


भाग चार-अ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., ऑगस्ट ३१, २००४/भाद्र ९, शके १९२६ ४६३ 


HOME DEPARTMENT (SPECIAL) 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 30th August 2004 


NOTIFICATION 


REPRESENTATION OF THE PEOPLE Act, 1951. 

No. GEL. 0804/C.R. 208/SPL-1(A).—In exercise of the 
powers conferred by section 28A of the representation of the people Act, 
1951 (43 of 1951), the Government of Maharashtra hereby designates, 
the following Police Officers for the period commencing on and from the 
date of the notification calling for General Elections to the Maharashtra 
Vidhan Sabha scheduled to be held on the 13th October 2004 and ending 
with the date of declaration of the results of such election, for the conduct 
of the said Assembly Elections and accordingly, such officers shall, during 
that period, the subject to the control, superintendence and discipline of the 
Election Commission, namely :— 


1. The Director General and Inspector General of Police, 
All Additional Director Generals of Police in the State, 
All Special Inspector Generals of Police in the State, 
All Deputy Inspector Generals of Police in the State, 


ae £9 ७७ 


All Commissioners, Joint Commissioners, Additional Commissioners 
of Police in the State, 


6. Ali Superintendent of Police, Deputy Commissioners of Police 
and Commandants in the State, 


7. All Additional Superintendents of Police in the State, 


8. All Assistant Superintendents of Police, Deputy Superintendents 
of Police, Sub-divisional Police Officers and Assistant 
Commissioners of Police in the State, 


9. All inspectors of Police, Assistant Inspectors of Police, 
Sub-Inspectors of Police, Assistant Sub-Inspectors of Police in 
the State, 


४६४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., ऑगस्ट ३१, २००४/भाद्र ९, शके १९२६ [भाग चार-अ 


10. All Head Constables, Naiks and Constables in the State, 


11. Any other Police Officer, who is a Member of any Police force by 
whatever name it called, deployed for the time being in the State. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


A. K. D. JADHAV, 
Additional Chief Secretary to Government. 


